महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: असप्र २०१८/१३३०/प्र.क्र.१४८/चौदा 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६.०९.२०१८ 
प्रति, 
अवर सचिव(आस्थापन)/(प्रशिक्षण) 
सोबतच्या यादीप्रमाणे संबंधित प्रशासकीय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत अवर सचिव गट-अच्या 
अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ:- प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, यशदा, पुणे, यांचे दि.१६.०८.२०१८ चे पत्र. 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत गट-अ साठी पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण देण्याबाबत शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक:टिआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ दि.२३.९.२०११ नुसार विहीत केले आहे. त्यानुसार 
गट-अ प्रवर्गात पदोन्नत झालेळे अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी, पुणे या संस्थेमार्फत दि.०३.१०.२०१८ ते दि.१४.१०.२०१८ या कालावधीमध्ये प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची यादी सोबत जोडली आहे. 


2. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असून उपस्थिती अनिवार्य आहे. प्रशिक्षणास 
नामनिर्देशित अधिकारी गैरहजर राहिल्यास प्रशिक्षणाचा खर्च संबंधित व्यक्‍तीच्या पगारातून वसूल करण्यात येईल. 
तसेच शासन परिपत्रक दि.२७ मे, २०१४ नुसार यापुढे दरवर्षी वेतनवाढ देताना अधिकारी व कर्मचारी यांनी नेमून 
दिलेले प्रशिक्षण पूर्ण केले किंवा कसे याची पडताळणी होणार आहे. तसेच यासंदर्भात सा.प्र.वि. कार्या.१४-ब च्या 
दिनांक-१३.०५.२०१५ च्या परिपत्रकान्वये प्रशिक्षणाबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्याचेही अवलोकन व्हावे 
सदर प्रशिक्षण कालावधी मध्ये प्रशिक्षणार्थीनी प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याचे सादरीकरण करणे अनिवार्य आहे. 


३. प्रशिक्षणासाठी पुणे येथे जाण्या-येण्याची व्यवस्था प्रशिक्षणार्थी यांनी स्वत: करावयाची असल्याबाबत 
संबंधितांना कळविण्यात यावे व त्यांना प्रशिक्षणासाठी दिनांक ०१.१०.२०१८ (म.नं.) कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही 
संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. नामनिर्देशित व्यक्‍तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त करणे सक्‍तीचे 
आहे. सदर आदेशाची एक प्रत यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे तसेच या कार्यासनास 
पाठविण्यात यावी. प्रशिक्षणाबाबत डॉ.स.ना.पाटील (मो.नं.९१५८५५५१९४), अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था तथा निबंधक, यशदा, पुणे तसेच श्री.गोरक्ष गोफणे, प्रकल्प कार्यकारी (मो.नं.९५९५४५३५४५) 
यांचेशी संपर्क साधण्यास प्रशिक्षणार्थीना कळविण्यात यावे. 


४. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८०९०६१६४४५५१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षारीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


Gajanan Bhimrao आपल्याचा mn oe 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे यादी. Guray ce 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१. डॉ. सदाशिव पाटील, अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था तथा निबंधक, यडावंतराव 
चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रस्ता, पुणे ४११००७, 

२. संबंधित अधिकारी त्यांच्या प्रशासकीय विभागा मार्फत, 

३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्या-१२-अ 

४. साप्रवि- कार्या.१४ संग्रहार्थ 


१, 
| 


अवर सचिव Tals वै प्रशिक्षण - दि.०३/१०/२०१८ -98/90/209¢ 


अवर सचिव 
सध्याचा पदावरील तदर्थ ई-मेलचा पत्ता भ्रमणध्वनी क्रमांक 
पदोन्नतीचा दिनांक 


; 
| 
डं 
| 


é 


— i 

ree 
०१-०६-१९६४ |. ३१-०-२०२२ | सावि. | २०-०६-२०१७ | malinamdeo@yahoo.com ९७६८५७३५७३ 
SE nM 
०२-०७-१९६५ | ३१५७-२०२३ |. mt | ०३-०-२०१८ | pednekaraarati@gmail.com 
20-08-98 E8 | ३००२०२२ | सबव.वि. | ०१-०१-२०१८ | anant.shetye@nic.in 
३०-०६-१९७७| ३०-०६-२०२५ | कृषी व पदुम विभाग | ०१-०१-२०१८ | snnjositt@nicin 
RE | सकम मामा 

०१-०६-१९६७ jae 2024 शा.शि.व fp. fa. | ७१-०१-२०१८ | appsing.rajput@nic.in 


04-03-98 E09 २८-०२-२०२५ 


ET 
3 
Et 
a 
क$ 


rf 
i 
2 


vitthal.phansekar@pnic.in ९८२१९८७६९४ 


“| 


र 
i 
| 
a 
4 


९८६९४२३७१२ 


९८/६९०३२१८१ 


g 
| 
a 
= 
4 


दिनांक 


९८६९५८४१५७ 


शिल 


ललना द्धा HERE 
: i 
3 


EE 


g 
=» 
Ef 


९९२०३७४६१६ 
९९८७९०७६३० 


> 
2% 
3 


२७-०१-२०१४ jana.valvi@nic.in ९९६७४२८१७४ 


य या 
०५-१०-१९६७ | ३१-१०-२०२५ | वित्तविभाग |. १०-०५-२०१६ | पातक pecan @nic in 
२५-०४-१९६४ |. ३०-७४-२७२२ ee ११५०८५२०१८ swapnila.gaokar@nic.in 
याराना 
०१-०६-१९६८|  ३१५०५-२०२६ |. जलसंपदा विभाग | ०१-०१-२०१८ ताक आतन 
Ea 

र जलसंपदा विभाग 


० | 


९९८७३७५९५२ 
९९६९००८८५६ 


र 
E 
2 
4. 


ण्य 
i 


९८९२९४५३०१ 


११६ 
EEEIEEIEIEIEIEIEIEIEIEIENE 


९९६७८३९०६१ 


क़ 
> 
at 
s 


९८३३९२३९११ 


3 


२१-०३-१९८४ | ३१-०३-२०४२ | जलसंपदा विभाग | ३१-१२-२०१५ | yamuna,jadhav@nic.in 

= | ९१-०१-२७१८ | nanasaheb,dhane@nic. in 
१४-११-१९६८ | ३०-११-२०२६ |. नियोजन विभाग |. ०८-११-२०१६ sunil.shinde68@nic.in 
१३-०८-१९६७ | ३१-०८-२०२५ | गृहनिर्माण विभाग |. २०-०१-२०१७ | ganesh.jadhav67 @nic.in 
nena voce [wre [ane 


य.द.जाधव ९९८७३३५३२५ 


९८६७४२२२२१ 


-2 


०१-०६-१९६५ ३१-०५-२०२३ उ.ऊ.व का.वि. 


a| 2 
2/3 
|i 

8 


८४५४८४४०९८ 


-अ ९८६९१५६८७६ 


न 
११३ 


१८ ९८९२९८५०६६ 


arvind.shete@nic.in 


q 


i\ 


2 al : 
al 
क्क 


ee NT AS: TARY ER, AES tee 5 TE 
ett oes} ama. —| re] त 
|_गर्यावरण विभाग | ०७-०८-२०१७ | sanjay.sandanshiv@nic.in ९९८७६८७६९७ 


स.प.व व.वि. | ३१-०८-२०१७ | vishal.madane@nic.in ९८९०७०४३७७ 


जन्मदिनांक 
षु 


क्रमांक 
९८६ 


। 


B.COM, LLB 


०५६-०६-१९६५ ३०-०६-२०२३ 


१६-१०-१९८४ ३१-१०-२०४२ 


-अ 


111010 


एच.एस.सी २१-१०-१९६४ ३१-१०-२०२२ विभा eae pramod.valanj@nic.in क 
बी.कॉम ३१-०१-१९६६ | ३१०१२०९ | उ.व तं.शि.वि. २७-०८-२०१८ vinod.dalvi@nic.in ९९६७९११०९२ 


बी.कॉम. | ०२-०७-१९६४ | ३१-०७-२०२२ ।पर्यटन व सां.का.वि. | २७०८-२०१८ ramesh.kadam64@nic. या ९९६९०१२१५१ 
बी.कॉम. | २३-१०-१९७० ३१-१०-२०२८ अ.सं.वि.वि. |. ०१-०१-२०१८ | rajashree. hirlekar@nic.in ९९६७४२३६०५ 


मृद व जलसंधारण ९९३००८१७८९ 
०९-०८-१९६८| ३१-०८-२०२६ ०१-०१-२०१८ rajesh. bagde@nic.in 
विभाग 
०५-०९-१९८० ३०-०९-२०३८ आ.वि.वि. (प्रतिनियुक्ती) | शभर | : ic. ९९८७३३५३०३ 
२२-०१-१९६५ Parone गृह विभाग (प्रतिनियुक्ती) ०१-०१-२०१८ ९३२३०५७५३५ 
ग्रामविकास विभाग 

९९६९४९७२५० 


Bs 
4. 


4 


२६-११-१९६७ ३०-११-२०२५ ११-७१-२०१८ 


(प्रतिनियुक्ती) 


